४ 


देशभक्तिपर गीते 


च * र) 
क ४४ ३३ 
१ शे 


ला 
* २९४9१० २) ९ 


क 


संपादक 
अरुण श्री. इनामदार 
विजया सुनित बोंडे 


आदित्य पब्लिशिंग हाउस, पुणे ९. 


प्रतिज्ञा | 


भारत साझा वेदा आहे. सारे भारतीय माझे बांघव 
आहेत. 

माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे. माझ्या देशातल्या 
समदध आणि विविधतेने नटठेल्या परंपरांचा मला 
अभिमान आहे. त्या परंपरांचा पाईक होण्याची पात्रता 
माझ्या अंगी यावी म्हणून मी सदेव प्रयत्न करीन. 

मी माझ्या पालकांचा, गुरुजनांचा आणि वडिलधाऱ्या 
माणसांचा मान ठेवीन आणि प्रत्येकाशी सौजन्याने 
वागेन. 

माझा देश आणि माझे देवबांधव यांच्याशी निष्ठा 
राखण्याची मो प्रतिज्ञा करीत आहे. त्यांचे कल्याण 
आणि त्यांची समृद्धी ह्यातच माझे सोल्य सामावले 


आहे. 


प्रकाशन क्रमांक: १४ 


प्रकाशक : व्हो. आर. नारखेडे-पाटील, आदित्य पब्लिशिंग हाउस, 
५५/१ तुळशीबागवाले कॉलनी, पुणे ९. 


सुधारित नवो आवृत्ती : १९९९ चरित्रकार : अशोक बोकोल 


सुव्रक : रा. गो. पाटील, ज्ञानेश्‍वरी प्रेस, १४५७ शुक्रवार पेठ, पुणे २. 


अनुक्रमणिका 


गीत पृष्ठ क्र. गीत पृष्ठ क्र. 
जनगणमन (अर्थासह) 1 जय हिन्दी जय हिन्द हमारा २६ 
चन्दे मातरम्‌ (अर्थासह) ५ जय भारता : २६ 
राष्ट्रध्वजप्रणाम द विजपी भारत २७ 
झंडा अंचा रहे हमारा द विश्ववंद्य हे भारतमाते ३4 
घ्वज विजयाचा उंच धरा रे द एं मेरे वतन के लोगों २९ 
बलसागर भारत होवो ९ प्रियकर हिंदुस्यान अमुचा ३० 
वन्य ' वन्दे मातरम्‌ ६५ & होंगे कामयाब ३१ 
आचंद्रसूयं नांदो १० हम बच्चे हिंदुस्थान के . ३२ 
जय जय हे भारत देशा ११ & क्रांतीचा जयजयकार ३३ 
जयोस्तुते १२ ईंच इंच लढवू ३५ 
कोम पर लुटाये जा - शदे हे माय मातृभूमी ३६ 
साज्ञा हिंदुस्थान श्र जननी जन्मभूमी स्वगे से महान ३१७ 
हम हिंदुस्थानी १५ गाऊ या जयगात ड्ट 
सारे जहां से अच्छा ी र तेथे कर माझे जूळती ३८ 
त्रिकाल सुंदर, त्रिवार संदर १9 जय जय महाराष्ट्र माझा श्ठ 
माझाच हिंद देश ५७ महाराष्ट्र देशा 13 
जय जवान जय किसात १८ बदलवून टाकू डर 
सागरा, प्राण तळमळला १९ बहु अतोत संदर श्र 
देश हमारा २७ ओम्‌ तत्‌ सत्‌ डड 
हा हिंद देश माझा २६१. & मंदीर ये हमारा शड 
हिंदुस्थान हमारा ह २१ & खरा तो एकचि धम | ड्ड 
भारतवासी आपण सारे र्र वेक 
आओ बन्चचो तुम्हे दिखाएं २३ या भारतात बंधुमाव डप 
वो भारत देश है मेरा २४ ऐ मालिक तेरे बन्दे हम ४६ 
ये देश है तुम्हारा २५ वैष्णव जन ४9 


बह 
आम्ही नवे युवक-युवती २५ पसायदान (अर्थासह) ४७ 


(४) 


राष्ट्रगीत 


जन-गण-मन-अधिनायक जय हे, 

भारत भाग्य-विधाता । 
पंजाब सिंधु गुजरात मराठा 

द्राविड उत्कल वंग । 
विध्य हिमाचल यमुना गंगा 

उच्छल जलघि-तरंग । 
तव शुभ नामे जागे । 

तव शुभ आशिष मागे । 
गाहे तव जय-गाथा ॥ 
जन-गण-मंगलदायक जय हे, 

भारत-भाग्यविधाता । 
जय हे, जय हे, जय हे, 

जय जय जय, जय हे ॥ 

- रवोंद्रनाथ टागोर 


अ्थ- तू जनतेच्या हृदयाचा स्वामी आहेस. भारताचा भाग्योदय 
करणारा आहेस. पंजाब, सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, द्राविड, उत्कल, 
बंगाल या सर्वांना तुझा नामघोष जागृत करतो. विध्याद्री व हिमाचछ 
या ठिकाणी तुझे यशोगान ऐकू येते. गंगा-यमूनेच्या प्रवाह-संगीतांत 
ते निनादित होते. उसळी मारणाऱ्या समुद्राच्या लाटाही तुझ्या नामाचा 
गजर करतात. हे सवे तुजपाशी आशोर्वाद मांगतात. तुझी कीर्ती 
गातात. तू सवे लोकांचे मंगल करणारा आहेस. तुझा अनेकवार 
जयजयकार असो. 


(५) 
राष्ट्रीय गीत 


बन्दे मातरम्‌ ।॥। 
सुजलां सुफलां मलयज-शोतलां 
सस्यश्यामलां मातरम्‌ ॥। 
शुभ्ज्योत्स्ना-पुलकितयामिनीम्‌ 
फुल्लकुसुमित-द्रुमदल-शोभिनोम्‌ 
सुहासिनी सुमधुर-भाषिणीम्‌ 
सुखदां वरदां मातरम्‌ ॥ 


- बंकिमचंत्र चतर्जी 


अंथे- हे माते ! तुला आमचे वंदन असो - नमस्कार असोत. तू 
जलाने समुद्ध आहेस-आणि धत-धान्याते सुद्धा समृद्ध आहेस. दक्षिणे- 
कडील मलय पवंतावरून येणाऱ्या शीतल वायुलहरी तुला जणू वारा 
घालत असतात ! 

तुझ्या प्रदेशावर सगळोकडे पसरलेल्या शेतांमुळे तू इ्यामल 
वर्णाची -रंगाने सावळी भासतेस ! 

तुझ्या आकाशात रात्री जे पांढरे शुभ्र चांदणे पसरते, त्यामुळे 
तु प्रफुल्छित - प्रसन्न वाटतेस ... तुझ्या भूमीवर फुलांना बहर आलेला 
असल्यामुळे तू जणू त्या फुलांची नक्षी असलेले वृक्षवेलींचे वस्त्र नेसले 
आहेस असे वाटते ! ते तुला शोधूनही दिसते. 


तू सदा हसतमुख, नेहमी गोड बोलणारी, आम्हाला वर देणारी 
आणि सुखी करणारी - अक्षी आहेस ! 


(६) 
राष्ट्रध्वजप्रणाम 


१५ ऑगस्ट, २६ जानेवारी, २ अक्टोबर या व इतर वेळी राष्ट्रध्वज 
प्रणामाचा कायंक्रम असतो त्या वेळो पुढील सूचना कार्यवाहीत आणाव्या, 

ध्वजस्तंभ- स्तंभाची उंची किमान ३० फूट असावी. स्तंभाला फक्त 
पांढराच रंग द्यावा; अगर बिनरंगी राहू द्यावा; पण रंगीबेरंगी पट्टे तकोत. 
स्तंभाच्या वरच्या दशंनी भागास हूक लावावा. ध्वजाच्या दोरीला कोणताही रंग 
देऊ नये. ६३० फूट दोरी असली म्हणजे हुकात अडकल्यावर दुहेरी होऊन पुरेल- 

पुर्बतयारी- धोतराच्या निऱ्या. घालतो त्या पद्धतीवर घडी करावी. घडी 
केल्यावर दोरीचे डावे टोक केशरी पट्ट्याच्या वरच्या टोकाला व उजवीकडील 
टोक हिरव्या पट्ट्याच्या खालच्या टोकाला बांधावे. मग हिरिव्या पट्टयास बांधलेल्या 
दोरीच्या बाजूस एक वेढा घडी केलेल्या ध्वजावर गुंडाळून, घडीच्या खालच्या 
बाजूंतून त्या दोरीचा थोडा भाग सेल सरकग्रांठ बसेल असा काढून ध्यावा. मग 
केशरी पट्ट्यास जोडलेले टोक वर जाईल भसा ध्वज हुकापर्यंत चढवून घडोचा 
दोरीचा जास्त राहणारा भाग हा स्तंभाला तीन वेढ्यांत गुंडाळून ६्वजनीने म्हणजे 
ध्वजप्रणामाचे हुकूम देणाऱ्याने व रक्षण करणाऱ्याने जांगेवर उभ राहावे. दोरीचे 
तिन्ही वेढे सारख्या अंतरावर एकाखाली एक असे गुंडाळलेले असावेत व त्याच्या 
तिन्ही गांठी, द्शेनी बाजूस असाव्यात. तीत वेढे गुंडाळून राहिलेली दोरी सोकळो 
न सोडता तिसर्‍या वढयावरच गुंडाळून ठेवावी. ध्वजप्रणामासाठी जे विद्यार्थी 
मेंदानात असतोल त्यांच्या संख्येच्या माताने उभ्या रांगा त्या घ्वजाच्या डाव्या व 
उजव्या बाजूस ध्वजाकडे तोंड करून उभ्या कराव्या, | 
ध्वजप्रणाम करतांना पाळावयाचे नियम- 

१) ध्वज खाली असताना त्याला पायाचा स्पशं होऊ देऊ नये. 

२) ध्वज पूर्णपणे फडकवावा. 

३) ध्वजास पाठ दाखवू नये. 

४) ध्वजाची घडी योग्य तर्‍हेने घालावी. 

५) कायंक्रमात पवित्रता ठेवावी. पुर्ण शांतता व शिस्त राखावी. 

खुलासा- १) ध्वज. २) मुख्य पाहुणे. ३) घध्वजनी. (ध्वज उभारणारा) 
४) ज्या संस्थेतफे ध्वजवंदन आहे त्या संस्थेचे वरिष्ठ अधिकारी. ५) प्रतिष्ठित 
व्यक्‍ती. ६) ज्या संस्थेतर्फे ध्वजवंदन आहे त्या संस्थेचे इतर सदस्य. ७) निमंत्रित 
वा प्रतिष्ठित नागरिक. ८) ध्वजाकडे तोंड करून उभे असलेले. ९) ध्वजासमोर 


(७) 


मगर भागे कोगीही उभे राहू नये म्हणून मोकळी सोडलेली जागा. १०) वजा- 
कडे तोंड करून उभे असलेले बेंडवादक. ११) वज व धबजप्रणामासाठी उभे 
असलेले यांचेमधील पाच पावलाची मोकळी जागा, 

कार्यक्रम- अ) ध्वजनीने सर्वांना कदम खोल व हुश्शार हुकम द्यावे. 

ब) राष्ट्रगीत - जनगणमन हे गायकांसह सर्वांनी म्हणावे. 

क) ध्वजनीने कदम खोल हुकूम देऊन पाहुण्यास विनंती करण्यास जावे व 
परत यावे. 

(दो कदम आगे, जाए रक, फिर दो कदम आगे, बाए रुक, एक कदम आगे, 
नमस्ते - विनंती - एक कदम पीछ, बाए रुक, दो कदम आगे, दाहिने रुक, दो 
कदम आगे, घूम जाव ) 

ड) पाहुण्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण व नमस्ते. 

ई) सामुदायिक ध्वजगीत - झंडा ऊेचा रहे हमारा. 

उ) कदमखोल अवस्थेत सर्वांनी उभे राहावे - मुख्य पाहुण्यांचे भाषण. 

ऊ) मावणानंतर-हुश्शार-म्वजवंदत समाप्त हुकूम देणे. 

( दाहिने रक, एक कदम भागे और विराम ) 

घवजावतरण कार्यक्रम- १) हुश्शार-नमस्ते-वंदेमातरम्‌ गीत-ध्वजनीने 

ध्वज उतरविणे, कदम खोल, हुश्शार, अवतरण, सम्नाप्त-विराम. 


राष्ट्रथ्वजाचे माहात्म्य 

घवज हे ऐक्याचे नि स्वातंत्र्याचे प्रतीक असते. आज स्वातंत्र्य नि ऐक्य 
यांच्याशीहि आपण तडजोड केली. आहे. आपलो सत्त्वपरीक्षा आहे. धैर्याने, 
मोठी दृष्टि धेऊन आपण पुढे जाऊ या. झेंड्याचा मधला भाग पांढरा आहे, त्याचा 
काय अथे ? पांढरा रंग प्रकाशाचा, सत्याचा, साधघेपणाचा निदर्शक आहे; 
आणि त्याच्यावरील अशोकाचे ते चक्र काय सांगते ? ते चक्र सद्गुणांची, 
धर्माची खूण माहे या झेंड्याखाली काम करताना आपण धमंमय राहू, सत्यमय 
राहू मसा यांचा मथ भाहे, आपल्या वतंनाची ही सूत्रे असू देत. आज आपणास सवं 
बाजूंनी आव्हान आहे. धर्माने ते आव्हान स्वीकारले पाहिजे. नाहीतर आपण मागे 
राहू. या चक्राचा आणखो अथे आहे. चक्र म्हणजे गति. हे चक्र सांगते की, गतिमान 
राहा. डबक्यात बसुन राहू नका. केशरी रंग त्यागाचा ति तम्रतेचा निदर्शक आहे. 
हिरवा रंग म्हणजे या हरिवश्यामल भूमातेचा. या ध्वजाखाली सर्वांना आधार 
मिळेल. संरक्षण मिळेल. या ध्वजाखालो उभे राहून सेवावृत्तीने नि निरहंकार- 
वृत्तोने आवण पृथ्दोंवरच स्वगगे निर्माण करू या. 


- डॉ. सवेपल्ली राधाकृष्णन्‌ 


(८) 
झंडागीत 


विजयो विद्व तिरंगा प्यारा । 
झंडा ऊंचा रहे हमारा ॥धृू०॥ 
सदा झक्ति सरसानेवाला 
प्रेमयुधा बरसानेवाला 
बौरोंको हर्षानेवाला 
झातृभूसिका तनमन सारा ॥ १॥ झंडा ऊंचा- 
शान न इसकी जाने पाये 
चाहे जान भलेही जाये 
विश्‍व विजय करके दिखलाये 
तब होवे प्रण पुणं हमारा ॥२॥ झंडा ऊंचा- 


- देशभक्त इ्यामळाळ गुप्ता 


ध्वज विजयाचा उंच धरा रे 


अजिक्य भारत अजिक्य जनता 

ललूकारत सारे 

ध्वज विजयाचा उंच धरा रे ॥ 

मातोमधल्या कणाकणातुन 

स्वातंत्र्याचे घुसते गायन 

प्रगतीचे रे पाऊल पुढले 
संघटनेचा संत्र जपा रे ॥१॥ 

इतिहासाच्या पानोपानी 

बलिदानाची घुमती गाणी 

धनदौलत रे देऊ उधळुनी 
पराक्रमाचे गीत गाउरे ॥ २॥ 


- योगेवनर अभ्यंकर 


(९) 


बलसागर भारत होतो 


बलसागर भारत होवो । विश्वात शोभुनी राहो ॥ धू० ॥। 
हे कंकण कारि बांधियले । जनसेबे जीवन दिधले । 
राष्ट्राथं प्राण हे उरले । मी सिद्ध मरायाला हो ॥१॥ 
वैभवी देश चढवीन । सवस्व त्यास अर्पोन । 
हा तिमिर घोर संहरोन । या बंधु-सहाय्याला हो ॥२॥ 
हातात हात घालून । हृदयास हृदय जोडन । 
ऐक्याचा संत्र जपुन । या कार्य करायला हो ॥ ३॥ 
करि दिव्य पताका घेऊ । प्रिय भारत गीते गाऊ । 
विश्‍वात पराक्रम दावू । ही माय निजपदा लाहो ॥४॥ 
या उठा, या उठा करू हो इथं । संपादु दिव्य पुरुषार्थ । 
हे जीवन ना तरी व्यथं । भाग्यसूयं तळपता राहो ॥५॥ 
ही माय थोर होईल । वेभवे दिव्य शोभेल । 
जगतास श्ांति देईल । तो सोन्याचा दिन येवो ॥६॥ 


- साने गृरुजी 


वन्द्य वन्दे मातरम 
वेदमंत्रांहन आम्हां वन्य ' वन्दे मातरम्‌ ' ! 
माउलीच्या मुक्‍ततेचा यज्ञ झाला भारती 
त्यांत लाखो वीर देती जीवितांच्या आहुती 
आहुतींनी सिद्ध केला मंत्र ' वन्दे मातरम्‌ ' ! 
याच मंत्राने मृतांचे राष्ट्र सारं जागले 
शस्त्रधारी निष्ठ्रांशी श्ांतिवादी झुंजले 
शस्त्रहीनां एक लाभे शस्त्र-' वन्दे मातरम्‌ ' ! 
निमिला हा मंत्र ज्यांनी, आचरीला झुंजुनी 
ते हुठात्मे देव झाले स्वर्गलोकी. जाउनी 
गा तयांच्या आरतीचे गीत ' वन्दे मातरम्‌  ! 

> ग. दि. माडगूळकर 


(१०) 


आचंद्रसूर्य नांदो, स्वातंत्र्य भारताचे 


हे राष्ट्र देवतांचे, हे राष्ट्र प्रेषितांचे 
आचंद्रसूयं नांदो, स्वातंत्र्य भारताचे ॥धृ०1। 
कतंव्यदक्ष भूमी, सौतारघूत्तमाची 
रामायणे घडावी, येथे पराक्रमाची 
शिर उंच उंच व्हावे, हिमवंत पर्वताचे 
आचंद्रसूर्य नांदो, स्वातंत्र्य भारताचे ॥ १॥! 
येथे नसो निराक्षा, थोड्या पराभवाने 
पार्थास बोध केला, येथेच माघवाने 
हा देश स्तन्य प्याला, गोताख्य अमृताचे 
आचंद्रसूर्य नांदो, स्वातंत्र्य भारताचे ॥२॥ 
येथेच मेळ झाला, सामथ्ये संयमाचा 
येथेच जन्म झाला, सिद्धार्थ मौतमाचा 
हे क्षेत्र पुण्यदायी भगवान्‌ तथागताचे 
आचंद्रसूर्य नांदो, स्वातंत्र्य भारताचे ।।३॥ 
हे राष्ट्र विक्रमाचे, हे राष्ट्र शांततिचे 
- सत्याथं झुंज घ्यावी, या जागत्या प्रथेचे 
येथे शिव-प्रतापी, नरसिह योग्यतेचे 
आचंद्रसूर्य नांदो, स्वातंत्र्य भारताचे ॥४1। 
येथे परंपर्रांचा सन्मान नित्य आहे 
जनशासनातळींचा पायाच ' सत्य ' आहे 
येथे सदा निनादो, जयगीत जागृतांचे 
आचंद्रसूर्य नांदो, स्वातंत्र्य भारताचे 1५1 


- ग. वि. माडगूळकर 


(११) 
जय जय हे भारत देशा.... 


तू नव्या जगाची आज्या 

जय जय हे भारत देह्या 

तपोवनातुन तुझ्या उजळलो उपनिषदांची वाणी 
मातीमधनी तुझ्या जन्मल्या नररत्नांच्या खाणी 
जय युगधेर्याच्या देशा 

जय नवसूर्याच्या देशा 

तू नव्या जगाची आशा, जय जय हे भारत देशा 
बळापुढे वा छळापुढे नच इथे वाकल्या माना 
अन्यायाला भरे कापरे बघुनि शूर अभिमाना 
जय आत्मशक्तिच्या देशा 

जय त्यागभक्तिच्या देशा 

तु नव्या जगाची आशा, जय जय हे भारत देशा 
श्रमांतुनी पिकलेली क्षेते पहा डोलती धुंद 
घामाच्या थेंबांतुन सांडे हृदयातिल आतंद 

जय हरित क्रांतिच्या देशा 

जय विश्‍वशांतिच्या देशा 

तू नव्या जगाची आशा, जय जय हे भारत देशा 
पहा झोपड्या कंगालांच्या थरारल्या भवताली 
अंधाराला जाळित उठल्या झळकत लाख मशाली 
जय लोकशक्तिच्या देशा 

जय दलितमुक्तिच्या देशा 

तू नव्या जगाची आशा, जय जय हे भारत देशा 


- संगे पाडगावकर 


(१२) 


जयोस्तुते 


जयोस्तुते श्री महन्मंगले शिवास्पदे शुभदे । 
स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वंदे ॥ घृ० | 


राष्ट्राचे चेतन्य मूत तू, नीति संपदांची । 
स्वतंत्रते भगवती श्रीमती राज्ञी तू त्यांची । 
पदवशतेच्या नभात तुची आकाशी होशी । 
स्वतंत्रते भगवती चांदणी चमचम लखलखती ।॥ १॥ 
गालावरच्या कुसुमी किंवा कुसुमांच्या गाली । 
स्वतंत्रते भगवती तूच ती विलसतसे लाली । 

तू सूर्याचे तेज, उदधिचे गांभोयंहि तूची । 
स्वतंत्रते भगवती अन्यथा ग्रहण नष्टतेची ॥२॥ 
मोक्षमुक्‍्ति ही तुझीच रूपे तुलाच वेदांती । 
स्वतंत्रते भगवती योगिजन परब्रह्म वदती । 

जे जे उत्तम उदात्त उन्नत महन्मधुर ते ते । 
स्वतंत्रते भगवती सवे तव सहचारी होते ॥ ३॥ 


हे अधम रक्‍त रंजिते सुजन पूजिते । 

श्री स्वतंत्रते श्री स्वतंत्रते श्री स्वतंत्रते । 

तुजसाठि मरण ते जतन, मरण ते जनत । 

तुजवीण जनन ते मरण, जनन ते मरण । 

तुज सकल चराचर शरण चराचर शरण । 

श्री स्वतंत्रते श्री स्वतंत्रते श्री स्वतंत्रते... ॥ ४॥ 


- स्वातंत्र्यवीर सावरकर 


कोम पर लटाये जा 


कदम कदम बढाये जा-खुश्ली के गीत गाये जा 
यह जिन्दगी हे कोम को -तू कोम पर ल॒टाये जा 
तु शेरे हिन्द आगे बढ - मरने से भी तू न डर 
उडा के दुष्मनों का सर्‌ - जोश वतन बढाये जा 
तेरी हिम्मत बढती रहे - खुदा तेरी सुनता रहे 
जो सामने तेरे अडे - तू खाक में मिळाये जा 
चलो देहली पुकार के - कोमी निश्यान संभाल के 
लाळ किले पे गाड के - लह्राये जा लहराये जा 


(१४) 


माझा हिंदुस्थान ! 


माझा हिंदुस्थान ! 
माझा माझा हिंदुस्थान ! 


हिमाचलाचे होरकमंडित शिरभूषण मरदार 

वक्षावर गंगायमुनांचे रळती मौक्तिकहार 

कटीस तळपे मराठमोळ्या गोदेची तलवार 

महोदधीचे चरणाजवळी गर्जतसे आव्हान ! 
माझा हिंदुस्थात ! 


इतिहासाच्या क्षितिजावरती उजळे वेदमशाल 

वागीइवरिचे विहार मंदिर देखा यंथ विशाळ 

काल-सरोवरि फुलले सुन्दर सरोज ताजमहाल 

केलासाच्या भव्य कलेचे आम्हांडा वरदात ! 
माझा हिंदुस्थान ! 


पेटविले पाषण पठारावरती शिवबांती 

गळ्यामधे गरिबांच्या गाजे संताची वाणी 

ज्योतीसम समरात जळाली झाशीची राणी 

त्या संतांचे, त्या वीरांचे प्रियतम तीथंस्थान ! 
माझा हिंदुस्थान ! 


रात सरे, ये प्राचीवरती तेजाची रेषा 

नव्या मनूचा घोष घुमे हा दुमदुमतात दिशा 

जागृत झाल्या दलित जगाच्या बलशाही आक्या 

स्वातंत्र्याचे समसत्तेचे उन्नत होय निशाण ! 
माझा हिंदुस्थान ! 


- कुसुमाग्रज 


(१५) 
हम हिन्दुस्तानी 


छोडो कळ को बाते, कल को बात पुरानी 
नए दोर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी 
हम हिन्दुस्ताती...हूम हिन्दुस्तानी. ... . 


आज पुरानी जंजीरों को तोड चुके ह 

अया देखें उस मंजिल को जो छोड चुके हं 
चांद के दोरपे जा पहुंचा हं आज जमाना 
नए जगत से हम भी नाता जोडचुके हं 
नया खून हे तयी उमंगे, अब हे नयी जवानी 
हम हिन्दुस्तानी.. .. . 


हमको कितने ताजमहल हें ओर बनाते 
कितने ही अजन्ता हमको ओर सजाने 

अभी पळटना हे रख दरियाओं का 

कितने पवंत राहों से हे आज हटाने 

नया खन हे, नयी उमंगे, अब हे नयी जवानी 
हम हिन्दुस्तानी. ... . 


आओ मेहनत को अपना ईमान बनाएं 

अपने हाथो से अपना भगवान बना 

राम की एस धरती को, गौतम की भूमी को 
सपनों से भी प्यारा हिन्दुस्तान बताएं 

नया खून हे, नयी उमंगे, अब हे नयी जवानी 
हम हिन्दुस्तानी. .... . 


दाग गुलामी का धोया हे जान लुटा के 
दीप जलाए हे कितने ही दीप बुझा के 
ली हे आजादी तो इस आजादी को 
रखना होना हर दुरमन से आज बचा के 


(१६) 


नया खून हे, नयी उमंगे, अब हे नयी जवानी 
हम हिन्दुस्तानी. .. . . 


हर जर्रा हे मोती ऑल उठाकर देखो 

मिट्टी में सोना हे हाथ बढाकर देखो 

सोने कौ यह गंगा हे चांदी को जमना 

चाहो तो पत्थर से धान उगाकर देखो 

नया खून हे, नयो उमंगे, अब हे नयी जवानी 
हम हिन्दुस्तानी. .. . . 


र - प्रेम धवन 


सारे जहा से अच्छा 


सारे जर्हांसे अच्छा हिंदोस्तां हमारा । 

हम बुलबुले हे इसकी, यहू गुलिसताँ हमारा ॥घृ०॥ 
परबत वो सबसे ऊचा, हमसाया आसमांका । 
वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा ॥१॥ 

गोदीमें खेलती हे, जिसकी हजारों नदिर्या । 

- गुलशन हे जिनके दमसे, रष्के-जि्नां हमारा ॥२॥ 
ऐ आबे-रुदे-गंगा, वो दिन हे याद तुझको । 
उतरा तेरे किनारे, जब कारवां हमारा ॥३॥ 

कुछ बात ह कि हस्ती, मिटती नहीं हमारी । 

सदियों रहा हे दुष्मन, दोरे-जहाँ हमारा ॥४॥ 
मजहब नहीं सिखाता, आपस में बेर रखना । 
हिंदी ह हम, वतन हे हिंदोस्तां हमारा 11५ 


- डॉ. महस्मद इकबाल 


(१७) 


4 र क 
त्रिकाल सुंदर, त्रिवार सुंदर 
गुणी जनांचा थोर मनांचा शांतीचा परमेश 
त्रिकाळ सुंदर, त्रिवार संदर, माझा भारत देश 
गगनाला गवसणी घालतो हिमसम्राट गिरी 
पडू न देती सागर उघडे गंगा गोदावरी 
भाषा भगिनी स्वातंत्र्याची गर्जंतात गाथा 
मातृभमि जय कमंभूमि जय जय भारत माता 
सात सांगराहुन बळसागर जन गण मन उन्मेष 
इथे कतूंना जरा न मृत्यू काळाची भोती 
धर्माहुनही पवित्र इथली अजरामर माती 
बने सुरांची रान पाचुचे गोड दुधाचे झरे 
कवच मातीचे नररत्नांनी झळाळती नगरे 
दक्ष दक्ष धरदार लेवूनी किल्ल्याचा गणवेष 
प्रखर तेज मातीत पेरण्या सूय इथे राबले 
आकाशाहुन थोर मनाचे देह इथे नांदले 
धराघरातुन घरपण येथे नक्षत्रे रांगती 
चंद्राहुनही शीतल सुंदर कळ्याफुले बोलती 
दाहि दिशांना नित्य दवळे प्रमाचा संदेश 
- श्री. दि. इनामदार 


। च 
माझाच हिंद देश 


माझाच हिंद देश। नाहो दुजा कुणाचा 
हिंदी असेल त्याचा । हा देव पूजण्याचा ॥घृ०1। १ ॥ 
सेवेस देहू लागो । हृदयांत धमं जागो 
घेईन एक ध्यास । माझाच हिद-देदय ॥२॥ 
जीवे फकीर व्हावे । देद्यास उद्धरावे 
मानीन हाच मोक्ष । माझाच हिद-देश 11३॥। 
स्वातंत्र्यलाभ व्हावा । सोन्यांत तो नहावा 
जय जय करीन घोष । माझाच हिंद देश ॥४॥ 
- प्रो. बेहेरे 


(१८) 
जय जवान जय किसान 


एक सूर एक ताल, ग्राऊ विजय गान 

जय जवान, जय किसान, जय जवान 

जय जवान जय किसान, जय जवान 

जय जवान जय किसान, जय जवान जय जय 

जय जवान', जय किसान, जय जवान जय जय 
अखिल देश पाठीशी, जवाव व्हा रणी चला 
किसान होऊनी कसा, भूमि सस्य शामला 
यौवनास योग्य रे शौये आणि स्वाभिमान 

जय जवान, जय किसान, जय जवान 

जय जवान, जय किसान, जय जवान जय जय 
शत्रू मित्र जाणुनी सावधान सवंदा 
आपुल्या श्रमे करू, प्रसन्न देवी अन्नदा 

__ उभ्या जगात आपुली, सदेव उंच ताठ मान 

जय जवान, जय किसान, जय जवान जय जय 

अजिंक्य सैन्य आमचे, गाजवी पराक्रमा 
भूमिदास दाखवी, निर्मितीत विक्रमा 
स्वतंत्र हिद देश हा, स्वतंत्र सिध्‌ आसमान 

जय जवान, जय किसान, जय जवान 

जय जवात, जय किसान, जय जवान 

जय जवान, जय किसान, जय जवान 
जय जवान, जय किसान, जय जवान 
जय जवान, जय किसान, जय जवान जय किसान 


- ग. दि. माडगूळकर 


(१९) 


सागरास 


ने मजसी ने परत मातृम्‌मीला । सागरा, प्राण तळमळला 
भूमातेच्या चरणतला तुज धृता । मो नित्य पाहिला होता 
मज वदलासी अन्य देशी चल जाऊं । सृष्टिची विविधता पाहू 
तजि जननीहूदय विरहरांकितही झाले । परि तुवा वचन तिज दिधले 
मागंज्ञ स्वये मीच पुष्टी वाहीन । त्वरित या परत आणीन 
विशवसलो या तव वचनी । मी 
जगदनुभव-योगे बनुनी । मी 
तव अधिक शक्‍ती उद्धरणी । मी 
येईल त्वरे कथुन सोडले तिजला । सागरा प्राण तळमळला ॥१॥ 
शुक पंजरि वा हरिण शिरावा पाशी । ही फसगत झाली तंशी 
भूविरह कसा सतत साहु या जगतीं । दशदिशा तमोमय होती 
- गुण-सुमने मी वेचियली या भावे । को तिने सुगंधा घ्यावे 
जरि उद्षधरणी व्यय न तिचा हो साचा । हा व्यथं भार विद्येचा 
ती आम्रवृक्ष वत्सलता । रे | 
नव कुतुमयुता त्या सुलता । रे 
तो बाल गुढाब ही आता । रे 
फुलबाग मला हाय पारखा झाला । सागरा, प्राण तळमळला ॥२॥ 
न्भि नक्षत्रे बहुत एक परि प्यारा । मज भरतभूमिचा तारा 
प्रासाद इथे भव्य परी मज भारी । आईची झोपडी प्यारी 
तिजवीण नको राज्य, मज प्रिय साचा । वनवास तिच्या जरि वनीचा 


भलविणे व्यथं आता । रे 

बहुजिवलग गणते चित्ता । रे 

तुजविण सरिण ते॥ जी सरिता रे 

तढहिरहाची शपथ घालितो तुजला । सागरा प्राण तळमळला 11३॥ 


(२०) 


या फेन-मिषे हससि निदेया केसा । का वचन भंगिसी ऐसा? 
त्वत्स्वामित्वा सांप्रत जो मिरवीते । भिऊनि का आंग्ल भूमिते ? 
मन्मातेला अबल म्हणूनि फसविसी । मज विवासनाते देशो 

तरि भआंग्लभूमि-भयभोता । रे 

अबला न माझिही माता रे 

कथिल हे अगस्तिस आता । रे 

जो आचमनीं, एक क्षणीं तुज प्याला | सागरा, प्राण वळमळला ।॥४॥ 


> स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर 


देश हमारा 


दैश हमारा, देश हमारा, देश हमारा 

दे हमारा, तिमेल सुन्दर उज्ज्वल गगन का तारा 
जिसके बलपर मानवताने अपना शीद उभारा 

देश हमारा, देश हमारा, देश हूमारा ॥ धू ॥ 


महागुणी, महाजनी, महाबली विशाल हे 

. जो मित्र निहाल है. जो शत्रु को कराल हे 
विक्रांत भो शांत भी हे गंग जिसके भाल हे 
हिमालय पग जमाये जिसका अटळ द्वारपाल ह 
इसको अपण करदे अपना हम तन मन धत सारा 
जिसके बलपर मातवताने अपना शीश उभारा ॥१॥ 
हर एक कणपे इस धरा के आज हमको मान हे 
प्रतीक हे पवित्रता का ज्ञान का यह मान हे 
टागोर का वतन हे, ये गांधी का जहान हे 
प्रणाम हे, प्रणाम हे, ये अपना हिंदुस्तान हे 
प्यार से इसके सजल हुई हे अवनी जीवनघारा 
जिसके बलपर मानवताने अपना शोण उभारा ॥२॥ 


(२१) 


हा हिंद देश माझा 


आनंद कंद ऐसा । हा हिंद देश माझा ॥धघृ०॥ 
सत्यासि ठाव देई । वृत्तोत ठेवि न्यायी ॥ 
सत्त्वास मानि राजा । हा हिंद देश माझा ॥ १1 
जगदीश जन्म घेई । पदवीस थोर नेई ।॥ 

चढवी स्वघमं साजा । हा हिंद देश माझा ॥२]॥ 
गंगा हिमालयाची । वसती जिथे सदाची ।। 
होऊनी राहि कळिजा । हा हिंद देश माझा ॥३॥ 
पृथुराज सिह शिवाजी । स्वातंत्र्य वीरगाजी ॥ 
करिती रणांत मौजा । हा हिंद वेश माझा ॥४॥ 
टिळकादि जीव देही । प्रसवोनि धन्य होई ॥ 
मरती स्वलोक काज । हा हिंद देश माझा ॥५॥॥ 
जगि त्या-विना कुणीहि । स्मरणीय अन्य नाही ।। 
थोरांत थोर समजा । हा हिंद देश माझा 1 ६॥ 
पूजोनि त्यास जीवे । वंदोनि प्रेम-भावे ॥ 
जयनाद हाचि गर्जा । हा हिंद देश माझा 11७1 


- आनंदराव टेकाडे 


हिंदुस्तान इमारा हे 


आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा हे 
दूर हटो, ए दुनिया वालो ! हिंदुस्तान हमारा हे 
यहां हमारा लालमहल हे और कुतुबमीनारा हे 
जहां हमारे मंदिर-मस्जिद सिक्खों का गुरुद्वारा हे 
उस धरती पर कदम बढाना अत्याचार तुम्हारा हे 
दुर हटो ए दुनिया वालो ! हिंदुस्तान हमारा हे. .. 


(२२) 


शुरू हुआ हे जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी 
तुम न किसी के आगे झुकना जमंन हो या जापानी 
आज सभो के लिए हमारा येही कौमी नारा है 
दूर हटो ए दुनिया वालो ! हिंदुस्तान हमारा हे । 
| - प्रदोप 


भारतवासी आपण सारे 


भारतवासी आपण सारे, आपुले पाऊल पुढे 
एकच अपुली जात, आपुले एकच धमंघडे 


हिंदु मुस्छिम शीख इसाई असो कुणीही कसा 
एक वाहते रक्‍त आपुले, अनेक त्याच्या नसा 
माणुसकीचा टिळा लावला, नसे कुणी वावडे 
एकच अपुली जात, आपुले एकच धमंधडे 
कुराण, गीता आपुली आणि आपुले ख्श्रिस्त-पुराण 
असो मदीना, मक्का, काशी एकच ईइवरगात 
एकीच्या पायावर आपुले बहुभाषिक हे खडे 
एकच आपुली जात, आपुले एकच धमंधडे 

या मातीला कृष्ण, तुकयाचा, पेगंबरांचा लळा 
कबिराच्या दोह्यांनी अपुला जुळून येतो गळा 
कोटि कोटि जनतेचे एका, राउळात चौघडे 
एकच अपुली जात, आपुले एकच धमंधडे 
भारतवासी आपण सारे, आपुले पाऊल पुढे 
एकच अपुली जात, अपुले एकच धमंधडे 


:” कल्याण इनामदार 


(२२) 


आओ बच्चो तुम्हे दिखाएं 


आओ बच्चे तुम्हे दिखाये झाकी हिर्दुस्तान की 

इस मिट्टी से तिलक करो यह धरती हे बळिदान को 

वंदे मातरम्‌, वंदे मातरम्‌ ॥घृ ०! 

उत्तर मे रखवाली करता पवत राज विराट ह, 

दक्षिण में चरणों को धोता, साणर का सम्राट ह, 
जमनाजी के तट को देखो, गंगा का यह घाट हे 

बाट-बाट में हाट-हाट पर यर्हां निराला ठाट हे । 

देखो ये तस्वीर अपने गौरव को, अभिमान की, 

इस मिट्टीसे तिलक करो ये धरती हे बलिदान की १ ॥ 
ये हे अपना राजपुताना नाज इसे तलवारोंपे 

इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारोंपे 

यह प्रताप का वतन पला हे आजादी केनारोंपे 

कद पडी थी जहां हजारों पद्मिनिर्या अंगारों पे 

बोल रही है कण-कण से कुरबानी राजस्थान की 

इस मिट्टी से तिलक करो ये घरती हे बलिदान की ॥२॥ 
देखो मुल्क मराठों का ये जहां शिवाजी डोला था, 

भुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था, 

हर पर्वत पर आग जली थी हर पत्यर इक शोला था 
बोली * हर हर महादेव ' की बच्चा-बच्चा बोला था । 
बीर शिवाजी ने रख्वी थी लाज हमारी शान को, 

इस मिट्टी से तिळक करो यहू धरती हे बलिदान को 1॥। ३॥ 
जलिर्याँवाला बाग ये देखो यहां चली थी गो$ल्यां 

ये मत पुछो किसने खेली यहां खून की होलियां, 

एक तरफ बस्दुके दन दन, एक तरफ थो टोल्यां 

मरने वाले बोळ रहे थे, इन्कलाब को बोल्या । 

यर्हाँ लगा दो बहनो ने भी बाजी अपनी जान की 

इस मिट्टी से तिलक करो यह धरती हें बलिदान को ॥ ४ ॥ 


(२४) 


ये देखो बंगाल यहाँ का हर चप्पा हरियाला हे, 

यर्हाँ का बच्चा-बच्चा अपने देकष पर मरनेवाला हे, 

ढाला हे इनको बिजलो ने भचालों ने पाला हे 

मुठ्ठी में तूफान बंधा है और प्राण में ज्वाला हे 

जन्मभूमी हे यही हमारे वीर सुभाष महान कौ 

इस मिट्टी से तिलक करो यह धरती हे बलिदान की ॥५॥। 


> प्रदोप 


क] 
वो भारत देश हे मेरा 
जहां डाल-डाल पर सोने की चिड्यां करती हे बसेरा 
वो भारत देषा हे मेरा.... 
जहां सत्य, अहिसा और धरम का पग-पण लगता डेरा 
वो भारत देश हे मेरा, वो भारत देश हे मेरा 
जहाँ डाल-डाळ पर- -- 
यह धरती जहां कृषि मुनि जपते हद नाम को माला 
जहां हर बालक इक मोहून हे ओर राषा हूर इक बाला 
जहां सुरज सबसे पहले आकर डाले अपना फरा 
वो भारत देश है मेरा- - - 
अलबेलों की इस धरतो के त्योहार भी हे अलबेले 
कहीं दीवाली की जगमग हे कहीं होलि के मेले 
जहां राग-रंग खुशीयोंका चहुं ओर हे घरा 
वो भारत देश हे मेरा- -- 
जहाँ आसमान से बाते करते मंदिर और शिवालये 
किसी नगर में करिसी द्वार पर कोई ना ताला डाले 
प्रेम को बंसी जहां बजाता आऐं शाम सवेरा 
वो भारत देश्य हे मेरा- - - 


“> प्रदीप 


(२५) 


ये देश हे तुम्हारा 

इन्साफ को डगर पे बच्चों दिखाओ चल के 
ये देश हू तुम्हारा, नेता तुम्हीं हो कल के 
दुनिया के रंज सहना भोर कुछ न मुंह से कहना 

सच्चाइयों के बल पे आगे को बढते दृहूना 
रख दोगे एक दिन तुम संसार को नदलके 
इन्साफ को डगर पे--- 
अपने हो या पराए सबके लिए हो नयाये 
देखो कदम तुम्हारा हृरगिज न डगमगाए 
रास्ते बडे कठिण हे' चळना पंम्हल संम्हूल के 
इन्साफ कौ डगर पे--- न 
इस्सानियत के सिर पे इज्जत का ताज दखना 
तन मन को भेंट देकर भारत को लाज रखना 
जीवन नया मिलेगा अन्तिम चिता में जळ के 
इन्साफ की डगरपे--- 
- हंकोल बदायूती 


&) 
आम्ही नवे युवक-युवती 
नव्या पिढौचे आम्ही भगिरथ, गंगौषा वळवू 
या आईला सवं सुखांनी म्हालेली पाहू... 

परंपरेला देउ चेतना 
विज्ञानाची करू साधना 
भव्य-दिव्य इतिहास आमचा, गर्वाने षर्ज... 
बलशाली हत बाहु आमचे 
या आईस्तव झुंजायाचे 
अणुशक्‍तीही आईसाठी धुंडाळुन आणू . .. 
अखंड अमुच्या आवेशाळा 
उपासनेला, निर्धाराला 
कोण अडवितो युवकशकक्‍्तिला, आखाड्यात घेऊ. . . 


> अरुणधो 


(२६) 


जय हिन्दी जय हिन्द हमारा 


विष्षव प्रेमका हे यह नारा । 
गूँंजे भारतमे यह नारा ।। जय हिन्दो० ॥ 
हिन्दी भाषा सबसे भ्यारी, 
हमको हे हृदयसे प्यारी, 
भारत माँकी यही दुलारी, 
वारे इसपर तन-मन सारा !। जय हिन्दी ० ।। 


आओ प्यारे भाइयों आओ, 
दिळ-मिल हिन्दी पव मनाओ, 
आज खुशीसे प्रेम लुटाओ, 
यह शुभ क्षण हे अति ही प्यारा ॥ जय हिन्दी ।॥ 
पग-पग श्रद्धा सुमन चढा, 
इसकी कोर्ती. सदा बढार, 
इसपर हम सवंल्व लटाऐ, 
नाम कमाएं इसके दवारा ।!। जय हिन्दी० ।॥। 
शाष्ट्रभाषा हिन्दी निदचय, 
हे यह बहुत पुसरलळ प्रेममय, 
बोलो हिन्दी भाषाकी जय, 
शाष्ट्-एकता ध्येये हमारा ।। जय हिन्दी” ।॥ 


जय भारता 


जय भारता, जय भारता, जय भारती, जनदेवता ॥ धृ० ॥ 


जय लोकनायक, थोर ते, जय क्रांतिकारक वीर ते 
जय भक्त तै रणधीर दै, जय आमुची स्वाधीनता 
'जय भारता जय भारता ॥ १ ॥ 


(२७) 


तैजोनिधि हे भास्करा, प्रिय पर्वता, प्रिय सागरा 
तथवृक्ष हो हे अंबरा, परते पहा परतंत्रता 
जय भारता जय भारता 1 २॥ 


बलिदान जे रणि जाहले, यज्ञात जे धन अपिले 
इहातकांत जे हृदयी फुले, उदयाचली हो सांगता 
जय भारता जय भारता ।!३।! 


ध्वज नील मंडलिं हो उभा, गतकाळ हा वितरी प्रभा 
भवितव्य हे उजळी नभा, दलितांस दाविल तारता 
जय भारता जय भारता ॥४॥ 


> कुसुमाग्रज 
विजयी भारत 


विजयी भारत, विजयो भारत, विजयी भारत प्यारा, 


मुकुट हिमाचल अचल शिरावर; 

निर्मळ गंगा हृदयस्थलावरि, 

सागर चाकर पदकमलां चुरि; 

दिशां दिशयांतुन वाहे जेथे वाहे जेथे पवित्रतेचा वारा. 
अशोक, विक्रम, चंद्रगुप्त तव, 

प्रताप, गुरुगोविद, तुझा शिव, 

धन्य धन्य भारत तेजाणंव 

पूर्वेच्या हृदयांतुन उगवे जगतोह्दीपक ताया. 

घे वीरांच्या हृदयाचे गड, 

त्यागाच्या तोफांची धडधड 

प्रीतीच्या झेंड्याची फडफड 

जिवंत चाळिस कोटी जळत्या तरवारीच्या धारा. 


- विदा करंदीकर 


(२८) 


विश्ववंद्य हे भारतमाते 


विश्ववंद्य हे भारतमाते, नमन तुला करितो 
स्वर्गाहुनि हे पवित्र माते, ममन तुला करितो 


भूषविती तुज गिरिवर सरिता 
पक्षी गाती गाणी 
विशाल नभ हे तुझे मनोहर 
नक्षत्रांच्या खाणी 
भूलोकीचे नंदनवन तू, ग्रीत तुझे गातो 
विषववंद्य हे भारतमाते, नमन तुला करितो 


सामर्थ्याचा दिव्य मंत्र तू 
पराक्रमाची गाथा 
भकक्‍तिरसाची पावतगंगा 
संतजनांची माता 
तुझे चरणरज भाळी लावुन नतमस्तक होतो 
विश्ववंद्य हे भारतमाते, नमन तुला करितो 


विविध कलांचे माहेरच तू 

कुपामयी शारदा 

निसर्ग देई अनंत हस्ते, 

विपुल तुझी संपदा 
तुझी घडावी सेवा अनुदिन, आशिष तव मागतो 
विष्वववंद्य हे भारतमाते, नमत तुला करितो 


तुझिया उदरी जन्म घेतला 
भाग्य थोर हे किती 
वात्सल्याचे घास भरविशी 
सकलां सांभाळशी 
भाग्यविधाती तू बालांची, भावफुले वाहतो 
विश्ववंद्य हे भारतमाते, नमत तुला करितो 


(२९) 
ये मेरे वतन के लोगो 


ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, 
यह शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा 
फर मत भूलो सीमा पर, वोरोंने हू प्राण गवा 

कुछ याद उन्हं भो कर लो, जो लोटके घर न आए 

ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भरलो पानी 

जो शहोद हुए हें उनको, जरा याद करो कुर्बानी ॥ 


जब घायल हुञा हिमालय, खतरे में पडी आजादी 

जब तक थो सांस लडे वो, फिर अपनी लाश बिछा दी 
हो गये वतन पे निछावर, वो वीर थे कितने गुमानी 
जो शहीद हुए हे उनकी, जशा याद करो कुर्बानी ॥। 


जब देश मे थो दोवाली, वो खेल रहे थं होलो 
जब हम बेठे थं घरों में, वो झेल रहे थे गोली 

थे धन्य जवान वो और, धन्य हे उनको जवानी 
जो शहीद हुए हे उतकी, जरा याद करो कुर्बानी ।। 
शेरों की तरह झपटे थे, भारत के बहादुर बेटे 

इस मुल्क को छाज बचाते, मर गए बर्फ मे लेटे 
संगीन पर धर कर माया, सो गये अमर बलिदानो 
जो शहीद हुए हे उनकी, जरा याद करो कुर्बानी ॥ 


कोई सिक्ख, कोई जाट मराठा; कोई गोरखा, कोई मद्रासी 
सरहद पय मरनेवाला, हर वीर था भारतवासी 

जो खून गिरा पवत पर, वो खून था हिंदुस्थानी 

जो शहोद हुए हें उनकी, जरा याद करो कुर्बानी । 

थो खून से लथपथ काया, फिर भी बंदुक उठाके, 

दस दस को एक'ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के 

जब अंत समय आया तो, कह गए कि अब मरते हे 


(३०) 


* खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफर करते हे, 
क्‍या लोग थे वो दोवाते, क्या लोग थे वो अभिमानी, 
जो दाहोद हुए हे उनकी, जरा याद करो कुर्बानी ॥ 
जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिद ॥ 
- प्रदीप 


प्रियकर हिंदुस्थान असुचा प्रियकर हिंदुस्थान, 


प्रियकर हिंदुस्थान अमुचा प्रियकर हिंदुस्थान ।। घृ० ।। 
केवळ पंचप्राण । अमुचा प्रियकर हिंदुस्थान । 

बहुत पाहिले, बहुत ऐकिले, देश परी ते सान ॥ १॥ 

सान मिसर, पाताळ, मांग्लभ्‌. सान चोन, जापान । 

बहुत गिरी, पदि तुझाच गिरिवर हिमाचलाचा मान ॥२॥ 
कवण नदी दे श्रीगंगेसम पूत सुधा जलपान । 

कस्तुरी-मृग परिमल पूरित तिचे फुलांचे रान ।३॥ 
प्रभातकाळी कोकिल किलकिल कजित आस्रोद्यान । 

यज्ञथधूम सोगंध मनोहर जिचे सामरवगान ॥४॥ 

ऐकुन येती देवं कराया तिथे सोमरस पान 1 
क्रालिदास कवि गाती; गोतम शिकविति सांख्यज्ञान ॥ ५॥ 
म्हंच्छ-विनाशक विक्रम दे तुज स्वातंत्र्यश्री दान । 

जननि ! तुझ्या सन्मान-रक्षणी अर्प रणीं हे प्राण ॥६॥ 

- हात्रुकठ भंगून घाल तुज दारुण रक्‍्तस्नान । 

सवंस्वातें अर्पुंन माते । वाढवू तव महिमान ॥ ७॥ 

सकल जगामधि शक्‍त कोण जो करिल तुझा अपमान । 
प्राणदान संसिद्ध असुन तत्‌ त्रिद्यकोटि संतान ॥८॥ 


(३१) 


होंगे कामयाब 


होंगे कामयाब, होंगे कामयाब 
हम होंगे कामयाब एक दिन 
हो हो मन में हे विदववास 
प्रा हे विश्वास 

हम होंगे कामयाब 

एक दिन 


होगी शांति चारों ओर 
होगी शांति चारों ओर 
होगी शांति चारों ओर 
एक दिन 


हो हो मन में हे विश्‍वास 
पूरा हे विश्‍वास 

होगी शांति चारों ओर 
एक दिन 


ह्म चलेंगे साथ-साथ 
डाल हाथो म॑ हाथ 
हम चलेंगे साथ साथ . 
एक दिन 


हो हो मन में हे विद्ववास 
पूरा हे विश्वास 

हम चलेंगे साथ साथ 
एक दिन 


(१२) 


नहीं डर किसो का आज 

नहीं भय किसी का आज 

तहीं डर किसो का आज के दिन 
हो हो मन म॑ हे विश्वास 

पूरा हे विश्‍वास 

नहीं डर किसी का आज के दिन 


-.गिरिजाकुमार माथुर 


हम बच्चे हिंदुस्थान के 


हम बच्चे हिंदुस्थान के 
भारतर्मांको शानके 
सच्चे हे डर न किसी का, चलते सोना तान के 
गाते हे हम नये तराने 
दुनिया को हे दोस्त बनाने 
दूध में जैसे शक्कर मिळते इसो तरह मिल जाना ह 
हृदय हमारा सागरहे 
हाथों मे अमृत-गागर हे न 
सारी दुनिया दोस्त हमारी, सब को यह दिखलाना ह. 
कतंव्य हमारा बनाना हे 
भले को राह दिखाना हे 
आफत को बदली मे हमको विजली-सा मुस्काना हे 


-" लप्लन 


(३३) 


क्रांतीचा जयजयकार 


गर्जा जयजयकार क्रांतिचा गर्जा जयजयकार ! 

अन्‌ वज्ञांचे छातीवरती घ्या झेलून प्रहार ! 

खळखळु द्या या अदय शुंखला हातापायांत 

पोलादाची काय तमा मरणाच्या दारात? 

सर्पांनी उहाम, आवळा कसुनिया पाश 

पिचेल मनगट परी उरातिल अभंग आवेश 

तडिताघाते कोसळेल कातारांचासंभार.... 
कधिहो, तारांचा संभार 

गर्जा जयजयकार क्रांतिचा गर्जा जयजयकार ! 


कद भूक पोटात घाल द्या खुशाल थैमान 

कुस्तड॒ द्या आतडी करू द्या रक्‍ताचे पान 

संहारक काली, तुज देती बळीचं आव्हात 

बळशाली मरणाहुन आहे अमुचा अभिमान 

मृत्युंजय आम्ही ! आम्हांला कसले कारायार? 
अहो हे कसले कारागार ? 

गर्जा जयजयकार क्रांतिचा गर्जा जयजयकार । 


पदोपदी पसरून निखारे आपुल्याच हाती 

होउनिया बेहोष धावलो ध्येयपथावरती 

कघि न थांबलो विश्रांतीस्तव, पाहिले न मागे 

बांधु न शकले प्रीतीचे वा कीतींचे धागे 

एकच तारा समोर आणिक पायतळी अंगार 
होता पायतळी अंगार 

गर्जा जयजयकार क्रांतिचा गर्जा जयजयकार 

इवासांनो, जा वायूसंगे ओलांडुनि मित 

अन्‌ आईला जाउत सांगा हृदयातिल खंत 

सांगा वेडी तुझी मुले ही या अंधारात 


(३४) 


बद्ध करांनी अखरचा तुज करिती प्रणिपात 

तुझ्या मुक्‍्तिचे एकच होते वेड परो अनिवार. . .. 
तयांना वेड परो अनिवार 

गर्जा जयजयकार क्रांतिचा गर्जा जयजयकार ! 

नाचविता ध्वज तुझा गुंतले शंखलेत हात 

तुझ्या यशाचे पवाड गाता गळधात येतात 

चरणांचे तव पूजन केले म्हणुनि गुन्हेगार 

देता जीवन-अभ्यं तुला ठरलो वेडेपीर 

देशिल ना पण तुझ्या कुशीचा वेड्यांना आधार 
आई, वेड्यांना आधार... 

गर्जा जयजयकार क्रांतिचा गर्जा जयजयकार ! 


कशास आई भिजविसि डोळे, उजळ तुझे भाल 

रात्रीच्या गर्भात उद्याचा असे उषःकाल 

सरणावरती आज आमुची पेटताच प्रेते 

उठतिल त्या ज्वालांतुन भावी क्रांतीचे नेते 

लोहदण्ड तव पा्यांमधले खळाखळा तुटणार 
आई, खळाखळा तुटणार 

र्जा जयजयकार क्रांतिचा गर्जा जयजयकार ! 

आता कर अंकारा तांडव, गिळावया घास 

नाचत ग्जंत टाक बळींच्या गळ्यावरी फास 

रक्‍तमांस लुटण्यास गिधाडे येउ देत क्रूर 

पहा मोकळे केले आता त्यासाठी ऊर 

शरीरांचा कर सुखनेव या तुखेनेव संहार 
भरणा सुखनेव संहार 

गर्जा जयजयकार क्रांतिचा गर्जा जयजयकार ! 


- कुसुसाग्रज 


| _ इंच इंच लढवृ 


उत्तृंग आमुची उत्तर सीमा इंच इंच लढवू 
अभिमान धरू, बलिदान करू, ध्वज उंच उंच चढवू ॥ घृ० ॥ 


परक्यांचा येता हल्ला, प्रत्येक घर बने किल्ला 
हे कोटि कोटि भुजदंड, होतील इथे ध्वजदंड 
छातीची करुनी ढाल, लाल या संगितीस भिडवू ॥ उत्तुंग... 


बलवंत उभा हिमवंत, कि हेवानांचा अंत 
हा धवलगिरी हा नंगा, हा त्रिशूळ कांचनगंगा 
जरि झुंड पृंड शत्रंची आलो, खिंड खिंड अडवू ॥ उत्तुंग. ... 


(३६) 


जचि हजार अमुच्या जाती, संकटामधे विरघळती 
परचक्र येतसे जेव्हा, चोदांची एकच जिव्हा 

मग पक्ष पंथ जि लक्ष आमुचे, सागरात बुडव्‌ ॥ उत्तुंग.. .. 
राष्ट्राचा दृढ निर्धार, करू प्राणपणे प्रतिकार 
ह्या नसानसांतिल रक्‍त, जाळील आसुरी तखूत 

आम्ही न कुणाचे दास, नवा इतिहास पुन्हा घडवू ॥ उत्तुं.. .. 
अन्याय घडो शेजारी, की दुनियेच्या बाजारी 
धावून तिथेही जाऊ, स्वातंत्र्य-मंत्र हा गाऊ 

स्वातंत्र्य, बंधुता, समता यांचा घोष सदा घुमवू ।। उत्तुंग... .. 


- वसंत बापट 


हे माय मातृभूमी 


येतो भरून ऊर 

हे माय मातृभूमी 
तीथंस्वरूप पाणी 
पाना फुला फळांना 
पवनास कस्तुरोचे 
द्वेतेस तूच शक्‍ती 
जे मागतात दकती 
देतेस त्यास आई 
सामर्थ्यं मानवांचे 
आई तुझ्या दुधाचे 
वाटे अनेक जन्मी 
माझा दिवा जळावा 
इतिहास घेइ हाती 
मम चोषडे झडावे 


होतात सुर.वेडं 
गातो तुझे पवाडे 
कनकस्वरूप माती 
क्रतुरंग मागताती 
देतात एवास झाडे 
होण्यास ध्येयवेडे 
झ्ाभाळ पेलण्याची 
उंची हिमालयाची 
जागे करावयाठा 
बळ छागते पणाला 
व्हावे तुझेच बाळ 
सेवेत सवेकाळ 
त्यांचे बुलंद झेंडे 
होवून मातृवेडे 


- श्लो. दि. इ नामदार 


(३७) 
जननी जन्मभूमी स्वर्ग से महान 


मातृभूमी के लिए जो करता अपने रक्‍त का दान 
उसका जीवन देवतुल्य, उसका जन्म महान हे 
जननि जन्म भूमी स्वर्ग से महान हे 

इसके वास्ते ये तन, मन हे और प्रान हे 

जतनि जन्मभूमी स्वगं से महान हे 

इसके कफन पे लिखा राम, कृष्ण के नामहे 
हुतात्माओ के रुधीर से भूमि सत्य व्याम हे 

घमं का ये धाम हे सदा इसे प्रणाम हे 

स्वतंत्र हे धरा रहा स्वतंत्र आसमान हे 

जननि जन्मभमो स्वगें से महान है 

इसकी अपने अगर जो बात कोई आ पडे 

_ इसके सामने जो जुल्फ के पहाड हो खडे 

शत्रू सब जहान हो, विरुद्ध आसमान हो 
मुकाबला करेंगे ह्म जो जान में जान हे 

जननि जन्मभूमी स्वगं से महान हे 

इसकी गोद में हजारो गंगा जमूना झूमती 

इसके पवेतोंकी चोटी, हें गगनको चुमती 

- भूमि ये यहां निराली इसकी जय पताका पर लिखा विजय हे 
जननिजन्मभूमी....... 


- सरत व्यास 


(३८) 


गाऊ या जयगान 


स्वातंत्र्याची फुलली प्राची गाऊ या जयगान 

गंगा, गोदा, सरस्वतीचा अपुला देश महान 
हदुहिंदुंच्या बंधृत्वाची आपुली नाती जुळी 
विजयोन्नतिच्या लाटेवरती कमळाची पाकळी 
ताठ आपुली पाठ आजची, ताठ उद्याची मान 
स्वातंत्र्याची फुलली प्राची ग्राऊ या जयगात 

स्वगत आपुले हिमालयाझी गगनाळा हाक 

पराक्रमाच्या गाथा आपुल्या संतांचे पीक 

प्राण लावतो या मातीला उमदा वीर जवान 

स्वातंत्र्याची फुळली प्राची गाऊ या जयगान 
गातरागात्रांतूत आपुल्या सृजनाचा आत्मा 
एकजूटीच्या ध्वजाखाली एकच परमात्मा 
मंत्र आपुल्या ओठी-पोटी * माझा हिंदुस्थान ! 
स्वातंत्र्याची फुलली प्राची गाऊ या जयगान 


- कल्याण इनामवार 
त ण $ 
तेथे कर माझे जुळती 
तेथे कर माझे जुळती | 
दिव्यत्वाची जेथे प्रचिती ॥ धृ. ॥ 
हन्मंदिरो संसृति शरस्वागत 
हसतचि करिती कुटुम्बहितरत 
गृहस्थ जे हरि उरात रिझवित 
सदनी फुलबागा रचिती ॥। १॥ 


ज्या प्रबला निज भावबलाने 
करिती सदने हरिहर भवने 


(१९) 


देव-पतींना वाहुनि सुन्मते 

पाजूनि केशव वाढविती ॥२॥ 
गाळनिया भाळींचे मोती 

हरिकृपेचे मळे उगविती 

जलदांपरि येऊनिया जाती .... 
जग ज्यांची न करो गणती ॥३॥ 


शिरी कुणाच्या कुवचनवष्टी 
वरितो कुणी अव्याहत लाठी 
धरिती कुणी घाणीची पाटी 

जे नरवर इतरांसाठी ॥४॥ 
यज्ञी ज्यांनी देउनि निजणिर 
घडिले मानवतेचे मंदिर 

परी जर्यांच्या दहन भूमिवर 
नाहि चिरा, नाही पणती ॥५॥ 


स्मिते जयांची चैतन्यफुले 
शब्द जयांचे नव दीपकळें 
कृतीत ज्यांच्या भविष्य उजळे 
प्रमविवेकी जे खुलती ॥ ६॥ 


जिथे विपत्ती जाळी उजळी 

निसर्ग लीला निळी काजळी 

कथनि कायसे काळिज निखळो 

एकाची सगळी वसती ॥। ७॥ 
मध्यरात्रि नभ घुमटाखाली 

शांतिशिरी तम चवर्‍्या ढाळी 

त्यक्‍त, बहिष्कृत मी ज्या काळी 

एकांती डोळे भरती ॥८॥ 

- बा. भ. बोरकर 


(४०) 
जय जप महाराष्ट्र माझा 


जय जय महाराष्ट्र माझा 

गर्जा महाराष्ट्र माझा ।| घृ० ॥ 

रेखा, वरदा, कृष्णकोयना, भद्रा गोदावरी 
एकमताचे भरती पाणी मातीच्या घागरी 
भीमथडीच्या तट्टांना या यमुनेचे पाणी पाजा॥ १॥ 
काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी 
पोलादी मनगटे खेळती खेळ जोवघेणी 
सह्याद्रीचा सिह गर्जतो शिवशंभूराजा 
दरीदरीतून नाद गुंजळा महाराष्ट्र माझा ॥ २॥ 
भीती न आम्हां तुझी मुळोही गडगडणाऱ्या नभा 
अस्मानिच्या सुलतानीला जवाब देती जिभा 
दारिद्रयाच्या उन्हात शिजला 

निढळाच्या घामाने भिजला 

देशरक्षणासाठी झिजला 

दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा ।॥३॥ 


- राजा बढे 


महाराष्ट्‌ देशा 


मंगल देशा ! पवित्र देशा ! महाराष्ट्र देशा । 

प्रणाम घ्यावा माझा हा, श्रीमहाराष्ट्र देशा ॥धृ०1 
राकट देश्या, कणखर देशा, दगडांच्या देशा 
नाजुक देशा, कोमल देक्या, फुलांच्याहि देशा । 

अंजन-कांचन-करवंदीच्या कांटेरी देशा । 

बकुल फुलांच्या प्राजक्तोच्या दळदारी देशा ।। 

भावभक्तिच्या देशा, आणिक बुद्धीच्या देशा । 

झाहीरांच्या देशा, कर्त्या मर्दांच्या देशा ।॥। 


(४१) 


ध्येय जें तुझ्या अंतरी । निद्याणावरी । नाचते करी ॥ 

जोडी इहपरलोकांसी । व्यवहारासी परमार्थासी । वैभवासी वेराग्यासी ।। 
जरिपटक्यासह भगव्या झेंड्याच्या एकचि देशा । 
प्रणाम घ्यावा माझा हा, श्रीमहाराष्ट्र देशा !। 


- गरोविदाग्रज 


नव महाराष्ट्र गीत 
बदलवून टाकू अपुला महाराष्ट्र सारा, 
वरषेवू इथे घामाच्या अहोरात्र धारा ! 
ह्याच कातळांना आणू 
कळा सोनियाची; 
ह्याच माळरानी काढू 
पिके मोतियांची; 
भूकेल्यास भाकर देऊ, अनाथा निवारा ! 
चालवून गिरणीमधला 
एकएक साचा 
अम्ही पुन्हा हाती घेऊ 
हात भविष्याचा 
उद्याच्या यशाने केछा आमुचा पुकारा ! 
अम्हावरी खिळले डोळे 
उद्यांच्या पिढ्यांचे; 
आज स्वप्त बघतो आम्ही 
उद्याच्या दिसाचे ! 
आता कुठे इतिहासाचा समजलो इशारा ! 
माय कोयनेची माया 
बळ अम्हांस देई; 
गांवगांव गहिवरलेले 
तिचे नाम घेई; 
मराठी विजेला फुटला विजांचा धुमारा ! 


(४२) 


घरोषरो स्वातंत्र्याचा 
पांड्रंग आला; 
महाराष्ट्र भेटीसाठी 
पुंडलीक झाला; 
विटेवरी आम्ही ठेव जागता पहारा ! 


- सुरेश्ष भट 


महाराष्ट्र गीत 


बहु असोत सुन्दर संपन्न की महा 
प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा ॥ध०॥ 


गरग्न्भेदि गिरिविण अणु नच जिथे उणे 
आक्रांक्षांपुढति जिथे गगन ठेंगणे 

अटकेवरि जेथील तुरगि जळ पिणे 

वैय अडे काय जलाशय नदांविणे 

पौरुषासि अटक गमे जेथ दुःसहा - ॥१॥ 


प्रासाद कशास जेथ दृदयमंदिरे? 

सझ्भावांचीच भव्य दिव्य आगरे ! 

रत्नां वा मौक्‍्तिकांह्ी मूल्य मळि नुरे 

रमणीची कूस जिथे नृमणिखनि ठरे 

शुद्ध तिचे शीलहि उजळवि गृह गृह्ा ॥२॥ 


नग्त खऊग कार, उघडे बघुनि मावळ 

चतुरंग चमूचेंही शोयं मावळे 

दौडत 'हुंकडूनि जवे स्वार जेथले 

भासति शतगुणित जद्धि असति एकले 

यन्नामा परिसुनि रिपु शमितबळ अहा ।1३॥ 


(४२) 


विक्रम वराग्य एक जागि नांदती 

जरिपटका भगवा झेंडाहि डोलती 
धमम-राजकारण समवेत चालती 

शक्‍्तियुक्ति एकवटूनि कार्ये साधिती 

पसरे यत्कीति अशी विस्मयावहा ॥४॥ 


गीत मराठ्यांचे श्रवणि मृखिं असो 
स्फूति दीप्ति, घृतिहि देत अंतरीं ठसो 
वर्चान ठेखनींहि मराठी गिरा दिसो 
सतत महाराष्ट्र-घमं-ममं मान वसो 


देह पडो तत्कारणि ही असे स्पृहा ॥५॥ 
- श्री. कृ. कोल्हटकर 
च 
आमू तत सत्‌ 


ओम्‌ असतो मा सदृगमय । 

तमसो मा जोतिगमय । 

मृत्योर्मा5मृतं गमय । 

ओम्‌ तत्‌ सत्‌ श्रो नारायण तु पुरुषोत्तम गुरु तू । 
सिद्ध बुद्ध तू स्कंद विनायक सविता पावक तू । 
ब्रह्म मज्द तू यव्ह शक्‍ति तू ईश-पिता प्रभ तू । 
रुद्र विष्णु तू राम-कृष्ण तू रहीम ताओ तू ! 
वासुदेव गो-विदवरूप तु चिदानंद हरि तू । 
अद्वितीय तू अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तू ॥ 


- विनोबा भावे 


(४४) 
मंदीर ये हमारा ! 


सबके लिये खुला हे । मंदीर ये हमारा । 

मंदीर ये हमारा ॥ 

मतभेद को भूला हे । मंदीर ये हमारा ॥ घृ० ।। 

मंदीर य हमारा ॥ 

आओ कोई भी पंथी । आओ कोई भी धर्मी 

देशी विदेशियोंका मंदीर ये हमारा 

मंदीर ये हमारा ।॥। १॥।। 
मैदान पर बिछाया । डाला हे एक आसन 
सब देवता समाता । मंदीर ये हमारा ॥२॥ 

मानव का धमे क्या हे । मिलती हे राह जिसमें 

चाहता भला सभी का । मंदीर ये हमारा ।॥३॥ 
आझओो सभी मिलंगे । समुदाय प्राथंना में 
तुकड्या कहे अमर हे । मंदीर ये हमारा ॥ इ ॥ 


- संत तुकडोजीमहाराज 
खरा तो एकचि धर्म 


खरा तो एकचि धर्म । जगाला प्रेम अर्पवि ॥ धृ० ॥ 
जगी जं होन अति पतित 
जगी जे दीन पद-दळित 

तया जाऊन उठवावे । जगाला प्रेम अर्पावे ॥ १॥ 
सदा जे आतं अति विकल 
जयांना गांजिती सकल 

तया जाऊन हसवावे । जगाळा प्रेम अर्पावे । २॥ 
कुणा ना व्यथं शिणवावे 
कुणा ना व्यर्थ हिणवावे 

समस्ता बंधु मानावे । जगाला प्रेम अर्पावे ॥ ३ ॥ 


(४५) 


प्रभूची लेकरे सारी 
तयाला सवंही प्यारी 
कुणा ना तुच्छ लेखावे । जगाला प्रेम अर्पवि॥ ४॥ 
असे हे सार धर्माचे 
असे हे सार सत्माचे 
परार्था प्राणही द्यावे । जगाला प्रेम अर्पावे 1५॥ 


- साने गुरुजी 
या भारतात 


या भारतात बंधुभाव नित्य वसू दे। दे वरचिअसादे! 
हे सर्वे पंथ संप्रदाय एक दिसू दे । मतभेद नसू दे॥ घृ०।! 
नांदोत पुखे गरिब अमिर एक मतांनी 
मग हिंदु असो स्त्रिश्‍चन वा हो इस्लामी 
स्वातंत्र्य-सुखा या सकलांमाजि वसू दे । 
देवरचिअसा दे | १॥ 
सकळांस कळो मानवता राष्ट्रभावना 
हो सवे स्थळी मिळूनि सम्‌दाय प्राथना 
उद्योग तरुण शोळ्वान येथ दिसू दे ! 
देवरचिअसादे1॥२॥ 
जातिभाव विसरुनिया एक हो आम्ही 
अस्पृश्यता समूळ नष्ट हो जगातुनी 
खलनिदका मनिही, सत्य न्याय वसू दे । 
दे वरचि असा दे ॥३॥ 
सौंदर्य रमो घराघरांत स्वगिच्यापरी 
ही नष्ट होउ दे विपत्ति भीति बावरी 
तुकड्यास सदा या सेवेमाजिवसू दे । 
दे वरचि असा दे ॥ ४ | 


- संत तुकडोजोमहाराज 


(४६) 


ऐ मालिक तेरे बन्दे हम 
एऐ मालिक तेरे बन्दे हम... . एंसे हो हमारे करम 
नेकी पर चछे और बदी से टले 
ताकि हसते हुए निकले दम 
ऐमाळिक.... 
बडा कमजोर हे आदमी इसमे हे हजारो कमी 
पर तू जो खडा हे दयाल बडा 
तेरी कृपा से धरती थमी 
दिया तूने हमें जब जनम तू ही झेलेंगा हम सब के गम 
नेकी पर चले और बदी से टल 
तांकि हसते हुए निकले दम 
ऐंमालिक...,. 
ये अन्धेरा घना छा रहा तेरा इत्तात घबरा रहा 
हो रहा बेखबर कुछ न आता नजर 
सुखे का सूरज ठिपा जा रहा 
हे तेरी रोशनी मे बो दम 
जो अमावस को कर दे पुनम 
नेकी पर चले और बदो से टले 
त्ताकि इंसते हुए निकळे दम 
ऐंमालिक.... | | 
जब ज॒ल्मों का हो सामना तब तू ही हमें थामना 
वो बुराई करें हुम भलाई करें 
नहीं बदले को हो कामना 
बढ उठे प्यार का हर कदम 
और मिटेबेर का ये धरम 
नेकी पर चले और बदी से टलं 
ताकि हसते हुए निकले दम 
ऐ मालिक तेरे बन्दे हम 
- भरत व्यास 


(४७) 


बेष्णव जन.... 
वैष्णव जन तो तेने कहिए । जे पीड पराईजानरे । 
परदुःखे उपकार करे तोय । मन अभिमान न आने रे ॥घ्रूं०1 
सकळ लोकमां सहुने वंदे। निदान करेकेनीरे। 
वाच काछ मन निरचल राखे । धत धन जननी तेनी रे ॥१॥ 
समदृष्टी ने तृष्णा त्यागी । फ्ण्स्त्री जेने माता रे । 
जिव्हा थकी असत्य त बोले । परधन न डले हाथ रे ।।२॥ 
मोह माया व्यापे नहि जेने, दुढ वेराग्य जेना मनमां रे । 
रामनामशूं ताळो लागी, सकळ तीरथ तेना तनमा रे ।1३॥। 
वणलोभो ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे । 
भणे नरसंयो तेन दरशन करतां, कुळ एकोतेच तार्यां रे ॥४॥ 


पसायदान 


आतां विदवात्सकें देवें । येणें वागयज्ञे तोषावें । 
तोषोनि मज यावें । पसायदान हं ॥ १ ॥ 

जे खळांची व्यंकटी सांडो । तयां सत्कर्मो रती वाढो । 
भूतां परस्परें पडो । संत्र जीवांचें।॥ २॥ 

दुरितांचे तिमिर जावो । विश्‍व स्वघधमंसूये पाहो । 
जो जे बांछोल तो तें लाहो । प्राणिजात । ३७ 

वर्षेत सकळमंगळीं । ईर्वरनिष्ठांची मांदियाळो । 
अनवरत भूमंडळीं । भेटतु भूतां । ४ ।। 

चला कल्पतरुंचे आरव । चेतनाचितासणींचे गांव । 
बोलते जे अणव । पोयूषांचे ॥५॥ 

चंद्रमे जे अलांछन । मातंड जे तापहीन । 
ते सर्वांहो सदा सज्जन । सोयरे होतु 1६७ 

किंबहुना सवसुखी । पुणे होऊनि तिहीं लोकीं । 
भजिजो आदिपुरुखो । अखंडित ।॥ ७॥ 


(४८) 


आणि ग्रंथोपजीविये । विशेषीं लोको इये । 
दृष्टादृष्टविजयें । हो आवें जी ॥। ८ ॥ 
येथ म्हणे ध्रीविव्वेकवरावो । हा होईल दानयसावो । 
येणें वरे ज्ञानदेवो । सुखिया झाला ।। ९॥ 
- संत ज्ञानेश्‍वर 
अर्थ- मी हा वाग्‌यज्ञ केला आहे त्याने प्रसन्न होऊन विष्ववरूप 
गुरुदैवांने मला पुढीलप्रमाणे पसायदान द्यावे । १ ॥ या विश्‍वामघील' 
दुजेनांचे अंग्री असणारे दुगृंण नाहीसे होवोत व त्यांना सत्कृत्ये करण्याची 
अधिकाधिक मावड निर्माण होवो. त्याचप्रमाणे जगातील सवे प्राणि- 
मात्रांमध्ये जिवाभावाची मेत्री होवो ।। २ ॥ या जगतातील पापरूपी 
अंध:कार नाहीसा होऊत सर्वांना स्वधमंख्पी सूर्यावा उदय झालेला 
पाहावयास मिळो. या विदवामधील सवं प्राणिमात्रांना जे जे हवे असेल 
वै ते त्यांना प्राप्त होवो ॥ ३ ॥ परमेद्वरावर निष्ठा असणारा जन- 
समूह मंगलमय गोष्टींचा जयघोष करोत या विश्‍वातील सवे प्राणि- 
मात्रांना सदासवकाळ भेटत राहो ॥ ४ ।! सवंत्र संचार करणाऱ्या 
कल्पवृक्षांची जणू उद्याने असणारे, सजोव चितामणी-रत्नांची गावे 
असणारे, अमुतबोलाचे (गोड वाणीचे) जणू सागर असणारे, निष्कलंक 
चंद्र व उष्णतारहित भास्करंच असणारे असे जे सज्जन, तै जगतात 
सर्वांचे नित्य आवडते होवोत, त्यांचे आप्तेष्ट होवोत ।।५-६॥ आणखी 
काय मागावे ? स्वगे-मृत्यू व पाताळ हे तिन्ही लोक (त्रेलोक्य) सर्व 
प्रकारच्या सुखांनी भरलेले राहोत व ते सर्वजण आदिपुरुष भगवंताच्या 
चिंतनात सदेव रममाण होवोत ॥ ७ ॥ या जगतात, विशषतः ग्रंथ 
ज्यांचे अविभाज्य जोवत बनले आहे त्यांनी या जगतातील व परलोका- 
तील' सुखांच्या साहाय्याने सतत विजयी व्हावे ॥ ८ ॥ याप्रमाणे 
ज्ञानदेवांनी आपल्या गुरूंकडे मागणे मागितल्यानंतर सर्व विश्वाचे जण 
अधिपती असणारे धो निवृत्तीनाथ म्हणाले, “ (हे ज्ञानदेवा, ) तू 
मागितलेले हे कुपाप्रसादाचे दान ( पसायदान ) फलदायी होईल. " 
श्री गुरू निवृत्तिनाथांच्या या शुभाशोर्वादाने श्रो ज्ञातेशवर महाराज 
संतुष्ट झाले ॥९॥ 
न: 36 


